विधि व न्याय विभाग ,मंत्रालय (खुद्द), मुंबई, तसेच 
नागपूर व औरंगाबाद शाखा येथील मंजूर पदांचा 
आढावा- सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग , 
शासन निर्णय क्रमांक : इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन -दोन, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ मार्च, २०२२. 


वाचा:- १ वित्त विभाग , शासन निर्णय क्र. असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा, 
दि. १०.०९.२००१. 
2) विधि व न्याय विभाग , शासन निर्णय क्र. इएसटी २००१/प्र.क्र.२३०/दोन, 
दि.२२.१२.२००३. 
३) वित्त विभाग , शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१,दि.११.०२.२०१६. 
8) वित्त विभाग ,पत्र क्र. पदनि २०१९/प्र.क्र.9३/आपुक, दि.०४.१२.२०१९ ( उप 
समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त ) 
4) वित्त विभाग ,पत्र क्र. पदनि २०२०/प्र.क्र.२/१९/आपुक, दि.११.०२.२०२० ( उच्चस्तर 
सचिव समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त) . 
&) वित्त विभाग ,पत्र क्र. पदनि २०२०/प्र.क्र.२/२०/आपुक, दि.२१.१२.२०२१ ( उच्चस्तर 
सचिव समितीच्या सन २०२० मधील १ ल्या बैठकीतील विषय क्र.१३ बाबतचे 
कार्यवृत्त). 
७) विधि व न्याय विभाग , शासन निर्णय क्र. इएसटी २०१६/प्र.क्रर८७/का.दोन, 
दि.१७.१२.२०२१. 
प्रस्तावना :- 
विधि व न्याय विभागाच्या शासन निर्णय, क्र. इएसटी २००१/प्र.क्र.२३०/दोन, दि.२२.१२.२००३. 
अन्वये विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय (खुद्द), मुंबई, तसेच, नागपूर व औरंगाबाद शाखा येथील मंजूर 
पदांचा आढावा घेऊन ३८६ पदांचा आकृतीबंध (मुंबई ३४६ पदे + नागपूर २१ पदे + औरंगाबाद १९) 
निश्चित करण्यात आलेला आहे. विभागाच्या दि.२२.१२.२००३ च्या आकृतीबंधात तद्नंतर वेळोवेळी 
करण्यात आलेल्या पद निर्मिती / पद निरसन यामुळे झाळेला बदल विचारात घेऊन, वित्त विभागाच्या 
दि.१०.०९.२००१ च्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय 
(खुद्द),मुंबई, तसेच, नागपूर व औरंगाबाद शाखा येथील पदांचा सर्वकष आढावा घेण्यात आला. 
आढाव्याअंती विभागाने प्रस्तावित केळेल्या आकृतीबंधास वित्त विभागाच्या उपसमितीच्या दि. 
०७.११.२०१९ रोजीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तदृ्‌नंतर, सदर प्रस्ताव मा. मुख्य सचिवांच्या 
अध्यक्षतेखाळील उच्चस्तर सचिव समितीसमोर सादर करण्यात आला. उच्चस्तर सचिव समितीच्या 
दि. ०३.०२.२०२० रोजीच्या बैठकीत विभागाच्या प्रस्तावित आकृतीबंधास अंतिमत: मंजूरी देण्यात 
आलेली आहे. 
शासन निर्णय :- 
विधि व न्याय विभाग , मंत्रालय ( खुद्द ) , मुंबई तसेच नागपूर व औरंगाबाद कार्यालयातील 
एकूण कामकाजाचा सखोल व सर्वकष अ०गढावा घेऊन मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाळील 
उच्चस्तर सचिव समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार विभागाच्या आस्थापनेवर २९४ नियमित पदे + १ वाहन 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन -दोन, 


चालक + हवालदार संवर्गाचे १ पद + नाईक संवर्गाची ४ पदे + शिपाई संवर्गाचे ३५ पदे अश्या 
बाह्यंत्रणेव्दारे भरावयाच्या एकूण ४१ मनुष्यबळ सेवा असा ३३५ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास या 
शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. विभागाचा सुधारित आकृतीबंधाचा संवर्गनिहाय तपशिल 
" विवरणपत्र १ " मध्ये दर्शविण्यात आळा आहे. विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय ( खुद्द ) , मुंबई तसेच 
नागपूर व औरंगाबाद शाखा कार्यालयांचा कार्यालयनिहाय मंजूर आकृतीबंधाचा तपशिल अनुक्रमे " 
विवरणपत्र 2" (मुंबई कार्यालय) , " विवरणपत्र ३ " (नागपूर कार्यालय) , " विवरणपत्र ४" (औरंगाबाद 
कार्यालय) मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. अधिसंख्य पदे , मृत संवर्ग , निरसित करण्यात आलेली पदे 
याबाबतचा तपशिल " विवरणपत्र ५ " मध्ये दर्शविण्यात आळा आहे. नियमित पदांचा तपशिल " 
विवरणपत्र ६ " मध्ये व बाह्ययंत्रणेने मनुष्यबळ सेवा उपलब्ध करून घेण्याच्या पदांचा तपशिल " 
विवरणपत्र ७ " दर्शविण्यात आला आहे. 


२. विधि व न्याय विभागाच्या क्र. इएसटी २०१९/प्र.क्र.२१४/का.२ , दि. २९.०७.२०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये विभागाच्या आस्थापनेवर नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या " विधि सल्लागार-नि-सह 
सचिव " आणि " प्रारु्पकार-नि-सह सचिव "या संवर्गातील प्रत्येकी १ पद या प्रमाणे २ पदांचा समावेठा 
सुधारित आकृतीबंधात करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. अन्य मंत्रालयीन प्रशासनिक विभागांच्या आस्थापनेवर मुलत: " अवर सचिव (विधि) " हे पद 
मंजूर असून , सदर संवर्गातील पदे आवश्यकतेनुसार " उप सचिव (विधि) " पदे a" सह सचिव (विध) " 
पदे या पदांत श्रेणीवाढ करून पदोन्नतीने भरण्यात येतात. सारांशाने , ही पदे अन्य मंत्रालयीन 
प्रशासकिय विभागांच्या आस्थापनेवरील सामायिक पदे आहेत. सदर पदे विधि व न्याय विभागाच्या 
प्रशासकिय नियंत्रणाखालील, परंतु अन्य मंत्रालयीन विभागांच्या आस्थापनेवरील सामायिक पदे 
असल्याने विधि व न्याय विभागाच्या आकृतीबंधात दर्शविण्यात आलेली नाहीत . यासंदर्भात स्वतंत्र 
शासन निर्णय क्र. इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/का-२ , दि. १७.१२.२०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आला 
आहे. 


४. विधि व न्याय विभागाच्या शासन निर्णय, क्र. इएसटी १०८६/२६८(२८)/२, दि.२९.०४.१९८६ 
अन्वये विभागाच्या आस्थापनेवरील रुपये ६८०-४०-१०००-द.रो.-५०-१५०० या वेतन श्रेणीतील वर्ग-२ 
चे " ग्रंथपाळ-नि-संदर्भाधिकारी " हे पद वर्ग-१ मध्ये रुपांतरीत करण्यात आलेले आहे. तथापि विधि व 
न्याय विभागाच्या शासन निर्णय, क्र. इएसटी २००१/प्र.क्र.२३०/दोन, दि.२२.१२.२००३ अन्वये मंजूर 
करण्यात आलेल्या आकृतीबंधामध्ये " ग्रंथपाल-नि-संदर्भाधिकारी " हे पद वर्ग २ (गट ब -राजपत्रित ) 
असे दर्शविण्यात आलेले आहे. त्यानुषंगाने, सुधारित आकृतीबंधात विभागाच्या आस्थापनेवरील " 
ग्रंथपाल-नि-संदर्भाधिकारी " हे पद वर्ग-१ मध्ये दर्शविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे . 


प्‌. विधि व न्याय विभागाच्या,मंत्रालय (खुद्द) , औरंगाबाद शाखा या आस्थापनेवरील रिक्‍त असलेले 
"वाहन चालक " संवर्गाचे एक पद उच्चस्तर सचिव समितीने निरसित केळेले आहे. सदर पद निरसित 
करून गरजेनुसार बाह्ययंत्रणेव्दारे उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे . 


६. गट ड संवर्गातील अ.क्र.३२ ते ३८ हे ७ संवर्ग मृत ठरविण्यात आले असून त्यामध्ये एकही 
नियमित पद मंजूर नाही. सदर संवर्गात सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या सोयीकरीता 
जितके कर्मचारी कार्यरत असतील तितकी अधिसंख्य पदे मंजूर केली आहेत. सदर अधिसंख्य पदे त्या 

पृष्ठ २१ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन -दोन, 


पदांवरील कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती/राजीनामा/मृत्यू इ. कारणामुळे पदे रिक्‍त झाल्यानंतर ती पदे 
आपोआप निरसित होतील. तदनंतर या संवर्गात नियमित पदे भरता येणार नाहीत. गट ड संवर्गातील 
अ.क्र.३२ ते ३८ हे ७ संवर्ग मृत ठरविण्यात आले असून त्याबाबतचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. :- 


अ) गट ड संवर्गातील " अलमारी परिचर " , " फायलर " , " झेरॉक्स ऑपरेटर " व " 
रोनिओ चालक " हे संवर्ग मृत संवर्ग घोषित करण्यात आले आहेत. " अलमारी परिचर " व " झेरॉक्स 
ऑपरेटर " या संवर्गातील प्रत्येकी १ पद अशी २ पदे त्या पदावरील व्यक्‍तीच्या सेवानिवृत्ती पर्यंत कार्यरत 
राहणार असल्यामुळे अधिसंख्य घोषित करण्यात आली आहेत. सदर अधिसंख्य पदावरील व्यक्‍तीच्या 
सेवानिवृत्ती/राजीनामा/मृत्यू इ. कारणामुळे सदर पदे रिक्‍त झाल्यानंतर ती पदे आपोआप निरसित 
होतील. 


बो गट ड संवर्गातील " नाईक " संवर्गाची ४ पदे व " हवालदार " संवर्गाचे १ पद 
त्यापदावरील व्यक्‍तीच्या सेवानिवृत्ती पर्यंत कार्यरत राहणार आहेत. सदर पदांवरील व्यक्‍तीच्या 
सेवानिवृत्ती/राजीनामा/मृत्यू इ. कारणामुळे पदे रिक्‍त झाल्यानंतर ती पदे आपोआप निरसित होतील. 
त्यानंतर सदर पदे नियमित स्वरूपात भरता येणार नाहीत. तसेच, "हवालदार " व" नाईक "संवर्गाची 
कामे करून घेण्यासाठी " हवालदार " संवर्गाचे १ व " नाईक "संवर्गाचे ४ या मनुष्यबळ संख्येच्या 
मर्यादेत बाह्ययंत्रेणेव्दारे सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


क) गट ड संवर्गातील " शिपाई " संवर्गाची १० पदे विधि व न्याय विभागाच्या क्र. इएसटी 
१०१६/प्र.क्र.३७५/का.१०, दि.१३.०२.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निरसित करण्यात आळेली आहेत. 
सुधारित आकृतीबंधात " शिपाई " संवर्गातील १ पद त्या पदावरील व्यक्‍तीच्या सेवानिवृत्ती पर्यंत 
कार्यरत राहणार असल्यामुळे अधिसंख्य घोषित करण्यात आळे आहे. " शिपाई " संवर्गातील सध्या 
कार्यरत पदे रिक्‍त झाल्यानंतर आपोआप निरसित होतील. त्यानंतर सदर पदे नियमित स्वरूपात 
भरता येणार नाहीत. तसेच, " शिपाई " संवर्गाची कामे करून घेण्यासाठी ३५ इतक्या मनुष्यबळ 
संख्येच्या मर्यादेत बाह्ययंत्रेणेव्दारे सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. " हवालदार ", " नाईक " 
व " शिपाई " या संवर्गात सध्या अधिसंख्य म्हणून कार्यरत असलेळी पदे वगळून उर्वरित 
मनुष्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेवा बाहृययंत्रणेकडून घेण्यात याव्यात. अधिसंख्य ठरविलेल्या पदावरील 
व्यक्‍तीच्या सेवानिवृत्ती/राजीनामा/मृत्यू इ. कारणामुळे सदर पदे रिक्‍त झाल्यानंतर आपोआप निरसित 
होतील. तद्नंतर त्या सेवा आवश्‍यकतेनुसार बाह्ययंत्रणेव्दारे घेण्यात याव्यात. बाह्ययंत्रणेने सेवा 
घेताना , संवर्गनिहाय सेवा घेण्याऐवजी बहुद्देशिय ( Multitasking) घेण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा. 
तसेच वित्त विभागाच्या दि.२७.१०.२०१०, दि.०२.१२.२०१३, दि.०२.०८.२०१६ व दि. ३०.०९.२०२० च्या 
शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. असंक१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा, 
दि.१०.०९.२००१ अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार , तसेच , वित्त 
विभागाच्या पत्र क्र. पदनि-२०२०/प्र.क्र.२/१९/आपुक , दि.११.०२.२०२० अन्वये उच्चस्तर सचिव 
समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार, व वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६०/आपुक , दि. 
१२.०२.२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २१ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन -दोन, 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२०३२५१७३५२१६४१२ असा आहे. 
हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
AKUSING NARSHI zest. 
VASAVE 


5 
Date: 2022.03.29 


(आ.न.वसावे) 
सह सचिव , महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव , राजभवन , मलबार हिल, मुंबई . 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव , मुख्यमंत्री सचिवालय , मंत्रालय , मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव , मंत्रालय , मुंबई . 

. मा. विरोधी पक्ष नेता , विधानपरिषद / विधानसभा यांचे खाजगी सचिव , विधान भवन , मुंबई . 

५. मा. राज्यमंत्री (विधिव न्याय विभाग) यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय , मुंबई 

६. सर्व मा.संसद सदस्य / विधानपरिषद व विधानसभा यांचे खाजगी सचिव , महाराष्ट्र राज्य. 

सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय , मुंबई 
मा.मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन यांचे सह सचिव , मंत्रालय , मुंबई 
. प्रधान सचिव , महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय , मुंबई 

१०. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव /सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग . 

११. मा. मुख्यमंत्री यांचे जन संपर्क अधिकारी , मंत्रालय , मंबई . 

१२. प्रधान सचिव व विधि परामर्शी यांचे स्वीय सहायक , विधि व न्याय विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
१३. सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार यांचे स्वीय सहायक , विधि व न्याय विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
१४. सचिव (विधि विधान) यांचे स्वीय सहायक , विधि व न्याय विभाग , मंत्रालय , मुंबई 

१५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग , मुंबई 

१६. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र १, मुंबई 

१७. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र २, नागपूर 

१८. अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई 

१९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी , मुंबई 

२०. जिल्हा कोषागार अधिकारी , ( नागपूर /औरंगाबाद ) 

२१. सह सचिव , विधि व न्याय विभाग , मंत्रालय , नागपूर शाखा 

२२. सह सचिव , विधि व न्याय विभाग , मंत्रालय , औरंगाबाद शाखा 

२३. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांची कार्यालये 
२४. विभागातील सर्व सह सचिव/उप सचिव/ग्रंथपाल-नि-संदर्भाधिकारी/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी/ शाखा 

अधिकारी , विधि व न्याय विभाग,मंत्रालय , मुंबई 

२५. कक्ष अधिकारी (कार्यासन २०), विधि व न्याय विभाग,मंत्रालय , मुंबई 

२७. कक्ष अधिकारी (कार्यासन १०), विधि व न्याय विभाग,मंत्रालय , मुंबई 

२८. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १४/कार्यासन १४ अ/कार्यासन १४ब), मंत्रालय, मुंबई . 
२९. वित्त विभाग (आ.पु.क./सेवा-९ /विसु १ / अर्थ ३ /व्यय २) , मंत्रालय , मुंबई 

३०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २१ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन -दोन, 


शासन निर्णय , विधि व न्याय विभाग क्र.इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन 2 , दि. २५ मार्च,२०२२ 


सोबतचे विवरणपत्र. 


विवरणपत्र १ 


दि. ०३.०२.२०२० रोजीच्या बैठकीत मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षेखालील उच्चस्तर सचिव समितीने 
दिलेल्या मंजूरीनुसार विधि व न्याय विभाग , मंत्रालय (खुद्द), मुंबई, तसेच , नागपूर व औरंगाबाद शाखा 
कार्यालयातील मंजूर पदांचा सुधारित आकृतीबंध 


अ. पदनाम व संवर्ग ७ च्या वेतन आयोगानुसार | fF.22.92.2003 रोजीच्या सुधारीत 
क्र वेतनसंरचना आकृतीबंधा नुसार व आकृतीबंधानु 
तद्नंतर वेळोवेळी झालेल्या सार मंजूर पदे 
बदलानुसार मंजूर पदे 
गट-अ (राजपत्रित) 
i प्रधान सचिव व विधि Pay in Selection Grade a |, 
परामर्शी Principal District Judge 
S-30: १४४२००-२१८२०० 
2 'सचिवव वरिष्ठ विधि Pay of Principal District शशि णि 
सल्लागार Judge 
S-30: १४४२००-२१८२०० 
३ सचिव (विधि विधान) Pay of Principal District शिंग कि 
Judge 
S-30: १४४२००-२१८२०० 
४ ।'सह सचिव, विधिव न्याय  ।२8/ of Additional District i |. 
विभाग,नागपूर Judge 
5-२७: ११८५००-२१४१०० 
५ सहसचिव, विधिव न्याय | Pay of Additional District ae शि 
विभाग, औरंगाबाद Judge 
5-२७: ११८५००-२१४१०० 
६ ।विधि सल्लागार-नि-सह Pay of Additional District 3 3 
सचिव Judge 
5-२७: ११८५००-२१४१०० 
७ 'प्रारुपकार-नि-सह सचिव ।5-२७:११८५००-२१४१०० ३ ३ 
८ |।सॉलिसिटर-नि-सह सचिव ।5-२७: ११८५००-२१४१०० क... || ae 
९ jeu विधि सल्लागार-नि-उप | Pay of Civil Judge senior ४ ४ 


सचिव 


Division 
S-24: 92 C00-208 200 


पृष्ठ २१ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन -दोन, 


अ. पदनाम व संवर्ग ७ च्या वेतन आयोगानुसार |दि.२२.१२.२००३ रोजीच्या सुधारीत 
क्र वेतनसंरचना आकृतीबंधा नुसार व आकृतीबंधानु 
तद्नंतर वेळोवेळी झालेल्या सार मंजूर पदे 
बदलानुसार मंजूर पदे 
ie उप प्रारुपकार-नि-उप 5-२५: ७८८००-२०९२०० षु षु 
सचिव 
ह सॉलिसिटर (मु.वि-नि-उप | S-24: WC C 00-2000 २ a 
सचिव 
१२ | Meld सॉलिसिटर-नि-उप | S-24: ७८८००-२०९२०० i i 
सचिव 
१३ मंत्रालयीन संवर्ग 5-२७: ११८५००-२१४१०० २ २ 
सह सचिव 
उप सचिव 5-२५: ७८८००-२०९२०० 
१४ | उप सचिव (विधि) 5-२५: ७८८००-२०९२०० ७ 9 
अवर सचिव (विधि) S-23: ६७७००-२०८७०० 
१५ सहायक विधि सल्लागार-नि- |S-23: ६७७००-२०८७०० ४ ४ 
अवर सचिव 
१६ सहायक प्रारुपकार-नि-अवर|5-२३: ६७७००-२०८७०० a a 
सचिव 
१७ |अवर सचिव 5-२३: ६७७००-२०८७०० ४ ४ 
१८ ।वरिष्ठ स्वीय सहायक S-23: ६७७००-२०८७०० Lee | a 
१९ ग्रंथपाल-नि-संदर्भाधिकारी ।5-२०:५६१००-१७७५०० 1. ae aa 
एकूण ५३ ५२ 
गट-ब (राजपत्रित) 
२० | कनिष्ठ प्रारुपकार S-20: ५६१००-१७७५०० ४ ४ 
29 | Hat अधिकारी 5-१७: ४७६००-१५११०० २७ २७ 
22 अधीक्षक (विधि) 5-१७: ४७६००-१५११०० ८ ८ 
२३ निवडश्रेणी लघुलेखक 5-१६: ४४९००-१४२४०० 1१ | शिला 
एकूण pO | vo 
गट-ब (अराजपत्रित) 
२४ सहायक कक्ष अधिकारी 5-१४: ३८६००-१२२८०० ६५ ष्‌छ 


पृष्ठ २१ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन -दोन, 


अ. पदनाम व संवर्ग ७ च्या वेतन आयोगानुसार |दि.२२.१२.२००३ रोजीच्या सुधारीत 
क्र वेतनसंरचना आकृतीबंधा नुसार व आकृतीबंधानु 
तद्नंतर वेळोवेळी झालेल्या । सार मंजूर पदे 

बदलानुसार मंजूर पदे 

२५ सहायक (विधि) 5-१५: ४१८००-१३२३०० २० २० 

२६ |लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 5-१५:४१८००-१३२३०० २२ २० 

२७ लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 58-१४: ३८६००-१२२८०० २१ १५ 

एकूण १२८ ११२ 

गट-क 

२८ लघुटंकलेखक 5-८: २५५००-८११०० ४ ३ 

२९ ।सर्चर-कम-मुव्हमेंट किपर ।5-६:१९९००-६३२०० 3 ॥. | 

३० |लिपिक टंकलेखक 5-६: १९९००-६२३२०० ९० ८१ 

३१ |वाहन चालक 5-६: १९९००-६३२०० ह y 

एकूण १०३ ९० 

एकूण (अःब--क) ३२४ २९४ 
(नियमित पदे) 

एका वाहन चालकाच्या सेवा मनुष्यबळ संख्येच्या मर्यादेत बाह्ूययंत्रणेने भरण्यास मान्यता 
गट-ड 

32 |हवालदार 5-३: १६६००-५२४०० — a) ० (मृत संवर्ग) 
३३ नाईक 5-३: १६६००-५२४०० ८ ० (मृत संवर्ग) 
३४ ।अलमारी परिचर (मृत संवर्ग) |S-3: १६६००-५२४०० a se ० (मृत संवर्ग) 
34 | HIS (मृत संवर्ग) S-3: १६६००-५२४०० fF "क| ० (मृत संवर्ग) 
३६ |शिपाई 5-१: १५०००-४७६०० ३६ ० (मृत संवर्ग) 
३७ ।झेरॉक्स ऑपरेटर(मृत संवर्ग) |S-3: १६६००-५२४०० शिक ळा ० (मृत संवर्ग) 
३८ ।रोनिओ चालक (मृत संवर्ग) ।5-३:१६६००-५२४०० Le ० (मृत संवर्ग) 

एकूण ड ४८ Le] 

सुधारीत आकृतीबंध एकूण (अ--ब--क--ड) ३७२ २९४ 
(नियमित पदे) 


पृष्ठ २१ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन -दोन, 


बाह्ययंत्रणेने घ्यावयाच्या सेवांचा तपशिल 


अ.क्र. | बाह्ययंत्रणेने घ्यावयाच्या सेवा मनुष्यबळ संख्या 
=| वाहन चालक a आ. |. *| 
२ हवाळलदार--नाईक + शिपाई १--४--३५ = Yo 
एकूण Pw 
— X -----X----- 


पृष्ठ 29 पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन -दोन, 


शासन निर्णय , विधि व न्याय विभाग क्र.इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन २, दि. २५ मार्च,२०२२ 


सोबतचे विवरणपत्र. 
विवरणपत्र २ 


दि. ०३.०२.२०२० रोजीच्या बैठकीत मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षेखालील उच्चस्तर सचिव समितीने 
दिलेल्या मंजूरीनुसार विधि व न्याय विभाग , मंत्रालय (खुद्द), मुंबई कार्यालयातील पदांचा आकृतीबंध 


अ. पदनाम व संवर्ग ७ च्या वेतन आयोगानुसार ।दि.२२.१२.२००३ सुधारीत 
क्र. वेतनसंरचना रोजीच्या आकृतीबंधा (आकृतीबंधा 
नुसार व तद्नंतर नुसार मंजूर पदे 
वेळोवेळी झालेल्या 
बदलानुसार मंजूर पदे 
गट-अ (राजपत्रित) 
i प्रधान सचिव व विधि परामर्शी | Pay in Selection Grade a | 
Principal District Judge 
S-30: १४४२००-२१८२०० 
२ सचिव व वरिष्ठ विधि Pay of Principal District शा | 
सल्लागार Judge 
S-30: १४४२००-२१८२०० 
3 ।सचिव (विधि विधान) Pay of Principal District | | 
Judge 
S-30: १४४२००-२१८२०० 
४ ।विधि सल्लागार-नि-सह सचिव | Pay of Additional District 3 3 
Judge 
5-२७: ११८५००-२१४१०० 
4 प्रार्पकार-नि-सह सचिव  |$-२७:११८५००-२१४१०० ३ ३ 
६ ।सॉलिसिटर-नि-सह सचिव ।5-२७:११८५००-२१४१०० =a. | किड का 
७ ।उप विधि सल्लागार-नि-उप | Pay of Civil Judge Senior 8 8 
सचिव Division 
S-24: ७८८००-२०९२०० 
८ ।उप प्रारुपकार-नि-उप सचिव |S-24: WC C00-208Q00 4 4 
९ सॉलिसिटर (मु.वि-नि-उप ।5-२५:७८८००-२०९२०० शिका | 
सचिव 
रश सहायक सॉलिसिटर-नि-उप |5-२५: ७८८००-२०९२०० | ha 
सचिव 


पृष्ठ २१ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन -दोन, 


अ. पदनाम व संवर्ग ७ च्या वेतन आयोगानुसार ।दि.२२.१२.२००३ सुधारीत 
क्र. वेतनसंरचना रोजीच्या आकृतीबंधा 'आकृतीबंधा 
नुसार व तद्नंतर नुसार मंजूर पदे 
वेळोवेळी झालेल्या 
बदलानुसार मंजूर पदे 
१ मंत्रालयीन संवर्ग 5-२७: ११८५००-२१४१०० २ २ 
सह सचिव 
उप सचिव S-24: ७८८००-२०९२०० 
१२ | उप सचिव (विधि) 5-२५: ७८८००-२०९२०० & & 
अवर सचिव (विधि) S-23: ६७७००-२०८७०० 
१३ | Weta विधि सल्लागार-नि- ।5-२३: ६७७००-२०८७०० ४ ४ 
अवर सचिव 
१४ सहायक प्रारुपकार-नि-अवर |5-२३: ६७७००-२०८७०० शिका शिंगी 
सचिव 
१५ अवर सचिव S-23: ६७७००-२०८७०० ४ ४ 
१६ ग्रंथपाल-नि-संदर्भाधिकारी ।5-२०: ५६१००-१७७५०० [pase | विळे गां 
१७ |वरिष्ठ स्वीय सहायक 5-२३: ६७७००-२०८७०० (__ co a 
एकूण ४९ ४८ 
गट-ब (राजपत्रित) 
१८ | कनिष्ठ प्रारुपकार 58-२०: ५६१००-१७७५०० ४ ४ 
१९ | par अधिकारी 5-१७: ४७६००-१५११०० २५ २५ 
२० अधीक्षक (विधि) 5-१७: ४७६००-१५११०० & & 
२१ निवडश्रेणी लघुलेखक 5-१६: ४४९००-१४२४०० शिक कक (. ee | 
एकूण ३६ ३६ 
गट-ब (अराजपत्रित) 
२२ सहायक कक्ष अधिकारी 5-१४: ३८६००-१२२८०० ६२ ५४ 
२३ सहायक (विधि) 5-१५: ४१८००-१३२३०० १५ १५ 
२४ लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 5-१५: ४१८००-१३२३०० २० १८ 


पृष्ठ २१ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन -दोन, 


अ. पदनाम व संवर्ग ७ च्या वेतन आयोगानुसार ।दि.२२.१२.२००३ सुधारीत 
क्र. वेतनसंरचना रोजीच्या आकृतीबंधा (आकृतीबंधा 
नुसार व तद्नंतर नुसार मंजूर पदे 
वेळोवेळी झालेल्या 
बदलानुसार मंजूर पदे 
२५ ।|लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 85-१४: ३८६००-१२२८०० १९ १३ 
एकूण ११६ | 
गट-क 
२६ | लघुटंकलेखक 5-८: २५५००-८११०० ४ ३ 
२७ ।सर्चर-कम-मुव्हमेंट किपर ।5-६: १९९००-६३२०० ३ |, सध 
२८ लिपिक टंकलेखक 5-६: १९९००-६३२०० ७९ ७० 
२९ | Tet चालक 5-६: १९९००-६३२०० 8 8 
एकूण ९० ७८ 
एकूण (अ*ब*क) २९१ २६२ 
(नियमित पदे) 
गट-ड 
३० | हवालदार 5-३: १६६००-५२४०० ; अड. || ० (मृत संवर्ग) 
३१ नाईक 5-३: १६६००-५२४०० 9 ० (मृत संवर्ग) 
३२ अलमारी परिचर(मृत संवर्ग) ।5-३:१६६००-५२४०० a ae ० (मृत संवग) 
३३ ।फायलर (मृत संवर्ग) 5-३: १६६००-५२४०० शिका ० (मृत संवर्ग) 
३४ शिपाई 5-१: १५०००-४७६०० ३१ ० (मृत संवर्ग) 
३५ | झेरॉक्स ऑपरेटर 5-३: १६६००-५२४०० शिका ० (मृत संवग) 
(मृत संवर्ग) 
३६ |रोनिओ चाळक 5-३: १६६००-५२४०० शि ० (मृत संवर्ग) 
(मृत संवर्ग) 
एकूण ४२ |. ७. | 
सुधारीत आकृतीबंध एकूण (अ--ब--क--ड) ३३३ २६२ 
(नियमित पदे) 


पृष्ठ २१ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन -दोन, 


बाह्ययंत्रणेने घ्यावयाच्या सेवांचा तपशिल 


अ.क्र. | बाह्ययंत्रणेने घ्यावयाच्या सेवा मनुष्यबळ संख्या 
Lil हवालदार--नाईक + शिपाई १--४--२९- ३४ 
एकूण ३४ 
न X----X---- 


पृष्ठ 29 पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन -दोन, 


शासन निर्णय , विधि व न्याय विभाग क्र.इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन 2 , दि. २५ मार्च,२०२२ 


सोबतचे विवरणपत्र. 


विवरणपत्र 3 


दि. ०३.०२.२०२० रोजीच्या बैठकीत मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षेखाळील उच्चस्तर सचिव 
समितीने दिलेल्या मंजुरीनुसार विधि व न्याय विभाग , मंत्रालय (खुद्द), नागपूर शाखा कार्यालयातील 


पदांचा मंजूर सुधारित आकृतीबंध 
अ.। पदनामवसंवर्ग । ७च्या वेतन आयोगानुसार दि.२२.१२.२००३ सुधारित 
क्र. वेतनसंरचना रोजीच्या आकृतीबंधा ।आकृतीबंधा 
नुसार व तद्नंतर नुसार मंजूर पदे 
वेळोवेळी झालेल्या 
बदलानुसार मंजूर पदे 
गट-अ (राजपत्रित) 
i सह सचिव, विधि व न्याय | pay of Additional शिंग शि 
विभाग,नागपूर District Judge 
S-29: ११८५००-२१४१०० 
२ ।'अवर सचिव (विधि) 5-२३: ६७७००-२०८७०० Lo a aa 
एकूण २ २ 
गट-ब (राजपत्रित) 
३ ।कक्ष अधिकारी 5-१७: ४७६००-१५११०० शिळे अ = | 
४ अधीक्षक (विधि) 5-१७: ४७६००-१५११०० शिका गागा ee *| 
एकूण २ २ 
गट-ब (अराजपत्रित) 
५ ।सहायक कक्ष अधिकारी ।5-१४: ३८६००-१२२८०० २ २ 
६ ।सहायक (विधि) 5-१५: ४१८००-१३२३०० २ २ 
७ |लघुलेखक (उच्चश्रेणी) /S-94: ४१८००-१३२३०० i अ. || oe. 
८ ।लघुलेखक (निम्नश्रेणी) ।8-१४: ३८६००-१२२८०० शिका rd 
एकूण & & 
गट-क 
९ लिपिक टंकलेखक 5-६: १९९००-६२३२०० ६ ६ 
१० | वाहन चालक 5-६: १९९००-६३२०० a i oe. "| 


पृष्ठ २१ पैकी 93 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन -दोन, 


अ.। पदनामवसंवर्ग |। ७च्या वेतन आयोगानुसार |दि.२२.१२.२००३ सुधारित 
क्र. वेतनसंरचना रोजीच्या आकृतीबंधा ।आकृतीबंधा 
नुसार व तद्नंतर नुसार मंजूर पदे 
वेळोवेळी झालेल्या 
बदलानुसार मंजूर पदे 
एकूण Fw i> er 
गट-ड 
११ | शिपाई 5-१: १५०००-४७६०० ३ ० (मृत संवर्ग) 
एकूण ३ =a 
सुधारीत आकृतीबंध एकूण (अ--ब-क-ड) २० १७ (नियमित 
पदे) 
बाह्ययंत्रणेने घ्यावयाच्या सेवांचा तपशिल 
अ.क्र. | बाह्ययंत्रणेने घ्यावयाच्या सेवा मनुष्यबळ संख्या 
. क | शिपाई ३ 
एकूण ३ 
----- X-----X----- 


पृष्ठ 29 पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन -दोन, 


शासन निर्णय , विधि व न्याय विभाग क्र.इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन २ , दि. २५ मार्च,२०२२ 
सोबतचे विवरणपत्र. 
विवरणपत्र ४ 
दि. ०३.०२.२०२० रोजीच्या बैठकीत मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षेखालील उच्चस्तर सचिव समितीने 
दिलेल्या मंजुरीनुसार विधि व न्याय विभाग , मंत्रालय (खुद्द), औरंगाबाद शाखा कार्यालयातील पदांचा 


मंजूर सुधारित आकृतीबंध 
अ पदनाम व संवर्ग ७ च्या वेतन आयोगानुसार |दि.२२.१२.२००३ रोजीच्या सुधारित आकृतीबंधा 
क्र. वेतनसंरचना आकृतीबंधा नुसार मंजूर पदे  ।नुसार मंजूर पदे 
गट-अ (राजपत्रित) 
१ ।सह सचिव, विधि व न्याय | pay of Additional District १ १ 
विभाग, औरंगाबाद Judge 
5-२७: 992 400-298 400 
2 सॉलिसिटर(मु.वि)- नि- |७-२५:७८८००-२०९२०० १ १ 
उपसचिव 
एकूण २ २ 
गट-ब (राजपत्रित) 
३ | war अधिकारी 5-१७: ४७६००-१५११०० १ १ 
४  ।अधीक्षक (विधि) 5-१७: ४७६००-१५११०० q q 
एकूण २ २ 
गट-ब (अराजपत्रित) 
५ |सहायक कक्ष अधिकारी ।5-१४:३८६००-१२२८०० १ १ 
६ ।सहायक (विधि) 5-१५:४१८००-१३२३०० ३ ३ 
७ ।लघुलेखक (उच्चश्रेणी) ।8-१५:४१८००-१३२३०० १ १ 
८ ।लघुलेखक (निम्नश्रेणी) |8-१४:३८६००-१२२८०० १ १ 
एकूण & ६ 
गट-क 
९ |लिपिक टंकलेखक 8-६: १९९००-६३२०० 4 4 
qo ।वाहन चालक 8-६: १९९००-६३२०० १ 10 
एकूण नि ५ 
गट-ड 
११ |शिपाई 5-१: १५०००-४७६०० ३ ० (मृत संवर्ग) 
एकूण ३ 10 
एकूण (अबकड) १९ १५ (नियमित पदे) 


पृष्ठ २१ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन -दोन, 


बाह्ययंत्रणेने घ्यावयाच्या सेवांचा तपशिल 


अ.क्र. | बाह्ययंत्रणेने घ्यावयाच्या सेवा मनुष्यबळ संख्या 
=| वाहन चालक ॥. | आ. ||| 
२ शिपाई ३ 
एकूण a | 
nee, X -----X----- 


पृष्ठ 29 पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन -दोन, 


शासन निर्णय , विधि व न्याय विभाग क्र.इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन २ , दि. २५ मार्च,२०२२ 
सोबतचे विवरणपत्र. 
विवरणपत्र ५ 
दि. ०३.०२.२०२० रोजीच्या बैठकीत मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षेखालील उच्चस्तर सचिव समितीने 
दिलेल्या मंजूरीनुसार विधि व न्याय विभाग , मंत्रालय (खुद्द) मुंबई तसेच नागपूर व औरंगाबाद शाखा 
कार्यालयातील मृत संवर्ग व अधिसंख्य पदांचा संवर्गनिहाय तपशिल 


अधिसंख्य करावयाच्या पदांची संख्या 


— का 
लाय क्राय 
— जाना 
तच क्ाासी 
ण 


टिप :- मृत संवर्गात जितके कर्मचारी कार्यरत असतील तितकी पदे अधिसंख्य ठरविण्यात येत आहेत. 
सदर अधिसंख्य पदावरील व्यक्‍तीच्या सेवानिवृत्ती/राजीनामा/मृत्यू इ. कारणामुळे सदर पदे रिक्‍त 
झाल्यानंतर ती पदे निरसित होतील. तद्नंतर या संवर्गात नियमित पदे भरता येणार नाहीत. 

ब्र X-----X----- 


पृष्ठ 29 पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन -दोन, 


शासन निर्णय , विधि व न्याय विभाग क्र.इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन 2 , दि. २५ मार्च,२०२२ 


सोबतचे विवरणपत्र. 


विवरणपत्र ६ 


दि. ०३.०२.२०२० रोजीच्या बैठकीत मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षेखालील उच्चस्तर सचिव समितीने 
दिलेल्या मंजूरीनुसार विधि व न्याय विभाग , मंत्रालय (खुद्द) मुंबई तसेच नागपूर व औरंगाबाद शाखा 
कार्यालयातील नियमित पदांचा संवर्गनिहाय तपशिल 


अ. पदनाम व संवर्ग ७ च्या वेतन आयोगानुसार सुधारित आकृतीबंधा 
क्र वेतनसंरचना नुसार नियमित पदे 
गट अ (राजपत्रित) 

। प्रधान सचिव व विधि परामर्शी Pay in Selection Grade Principal ne 
District Judge 
S-30: १४४२००-२१८२०० 

2 सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार | Pay of Principal District Judge शंका 
S-30: १४४२००-२१८२०० 

३ सचिव (विधि विधान) Pay of Principal District Judge ae 
S-30: १४४२००-२१८२०० 

४ ।सह सचिव, विधि व न्याय Pay of Additional District Judge शिंका 

विभाग,नागपूर 5-२७: ११८५००-२१४१०० 
५ सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, ।॥२७8/ of Additional District Judge = 
औरंगाबाद 5-२७: ११८५००-२१४१०० 

६ ।विधि सल्लागार-नि-सह सचिव Pay of Additional District Judge 3 
S-219: ११८५००-२१४१०० 

७ ।प्रारुपकार-नि-सह सचिव 5-२७: ११८५००-२१४१०० ३ 

८ 'सॉलिसिटर-नि-सह सचिव 5-२७: ११८५००-२१४१०० Ue 

९ ।उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव | Pay of Civil Judge Senior ४ 
Division 
S-24: ७८८००-२०९२०० 

१० | उप प्रारुपकार-नि-उप सचिव 5-२५: ७८८००-२०९२०० षु 

११. सॉलिसिटर (मु.वि)-नि-उप सचिव |S-24: ७८८००-२०९२०० ae 

१२ सहायक सॉलिसिटर-नि-उप 5-२५: ७८८००-२०९२०० शिंग 


सचिव 


पृष्ठ २१ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन -दोन, 


अ. पदनाम व संवर्ग ७ च्या वेतन आयोगानुसार सुधारित आकृतीबंधा 
क्र. वेतनसंरचना नुसार नियमित पदे 
१३ मंत्रालयीन संवर्ग 58-२७: ११८५००-२१४१०० २ 
सह सचिव 
उप सचिव 5-२५: ७८८००-२०९२०० 
१४ ।उप सचिव (विधि) 5-२५: ७८८००-२०९२०० ७ 
अवर सचिव (विधि) 5-२३: ६७७००-२०८७०० 
१५ [सहायक विधि सल्लागार-नि-अवर ।5-२३: ६७७००-२०८७०० ४ 
सचिव 
१६ सहायक प्रारुपकार-नि-अवर S-23: ६७७००-२०८७०० शिक 
सचिव 
१७ अवर सचिव S-23: ६७७००-२०८७०० ४ 
१८ |वरिष्ठ स्वीय सहायक S-23: ६७७००-२०८७०० a aaa 
१९ ग्रंथपाल-नि-संदर्भाधिकारी S-20: ५६१००-१७७५०० a aa 
एकूण ५१ 
गट ब (राजपत्रित) 
२० कनिष्ठ प्रारुपकार S-20: ५६१००-१७७५०० ४ 
२१ कक्ष अधिकारी 5-१७: ४७६००-१५११०० २७ 
२२ अधीक्षक (विधि) 5-१७: ४७६००-१५११०० ८ 
२३ |निवडश्रेणी लघुलेखक 5-१६: ४४९००-१४२४०० 1 ४७ | 
एकूण i ॥ 
गट ब (अराजपत्रित) 
२४ सहायक कक्ष अधिकारी 58-१४: ३८६००-१२२८०० ५७ 
२५ सहायक (विधि) 5-१५: ४१८००-१३२३०० २० 
२६ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 5-१५: ४१८००-१३२३०० २० 
२७ |लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 5-१४: ३८६००-१२२८०० १५ 
एकूण ११२ 
गट क 
२८ |लघुटंकलेखक 5-८: २५५००-८११०० ३ 


पृष्ठ २१ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन -दोन, 


अ. पदनाम व संवर्ग ७ च्या वेतन आयोगानुसार सुधारित आकृतीबंधा 
क्र. वेतनसंरचना नुसार नियमित पदे 
२९ सर्चर-कम-मुव्ह्मेंट किपर 8-६: १९९००-६३२०० Po 
30 लिपिक टंकलेखक 5-६: १९९००-६३२०० ८१ 
३१ |।वाहन चालक 5-६: १९९००-६३२०० ५ 

एकूण ९० 

एकूण (अ-ब--क) २९४ (नियमित पदे) 
ताता ieee 


पृष्ठ २१ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन -दोन, 


शासन निर्णय , विधि व न्याय विभाग क्र.इएसटी २०१६/प्र.क्र.२८७/कार्यासन २, दि. २५ मार्च,२०२२ 
सोबतचे विवरणपत्र. 
विवरणपत्र 9 


दि. ०३.०२.२०२० रोजीच्या बैठकीत मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षेखाळील उच्चस्तर सचिव 
समितीने दिलेल्या मंजूरीनुसार विधि व न्याय विभाग , मंत्रालय (खुद्द) मुंबई तसेच नागपूर व 
औरंगाबाद शाखा कार्यालयातील बाह्ययंत्रणेने उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात 


आलेल्या मनुष्यबळसंख्येचा तपशिल 
a.) पदनामव संवर्ग | ७ च्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत आकृतीबंधा नुसार 
क्र. वेतनसंरचना बाह्ययंत्रणेने उपलब्ध करून घेण्यास 
मान्यता देण्यात आलेली 
मनुष्यबळसंख्या 
गट क 
a वाहन चालक 5-६: १९९००-६३२०० a, अळा 
गट ड 
२ हवालदार 5-२: १६६००-५२४०० Po 
३ |नाईक 5-२: १६६००-५२४०० छु 
४ शिपाई 5-१: १५०००-४७६०० ३५ 
एकूण ड ee 


टिप :- १. fafa व न्याय विभागाच्या,मंत्रालय , औरंगाबाद शाखा या आस्थापनेवरील Rea 
असलेले "वाहन चालक " संवर्गाचे एक पद उच्चस्तर सचिव समितीने निरसित केलेले आहे. सदर पद 
निरसीत करून गरजेनुसार बाह्ययंत्रणेव्दारे उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. हवालदार, नाईक , शिपाई या संवर्गाच्या सेवा अनुक्रमे १४ व ३५ या 
मनुष्यबळसंख्येच्या मर्यादेत बाह्ययंत्रणेने घेण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. 


३. बाहूययंत्रणेने सेवा घेताना, संवर्गनिहाय सेवा घेण्याएठवजी बहुउद्देशिय स्वरूपाचा 
(Multitasking कर्मचारीवृंद नेमण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच वित्त विभागाच्या दि.२७.१०.२०२० , दि. 
०२.०२.२०१३ , दि. ०२.१२.२०१३ व दि.०२.०८.२०१६ च्या शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांचे 
पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. हवालदार, नाईक , शिपाई या संवर्गात सध्या अधिसंख्य म्हणून 
कार्यरत असलेली पदे वगळून उर्वरित मनुष्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेवा बाह्ययंत्रणेकडून घेण्यात 
येतील. अधिसंख्य पदे निरसित झाल्यानंतर मंजूर मनुष्यबळसंख्येच्या मर्यादेत गरजेनुसार या सेवा 
बाह्यययंत्रणेव्दारे उपलब्ध करून घेण्यात येतील. 


—— X----X---- 


पृष्ठ 29 पैकी 29 


